सहायक वनसंरक्षक,गट-अ (कनिष्ठ श्रेणी) 
संवर्गातून विभागीय वन अधिकारी, गट-अ 
(वरिष्ठ श्रेणी) संवर्गात पदोन्नतीने पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन आदेश क्रमांक: क्र.एमएफएस-०३.२३/प्र.क्र.५८/ फ-८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०४ ऑगस्ट, २०२३. 
शासन Bear :- 


सन २०२२-२३ वर्षाच्या निवडसूचीमधून सहायक वनसंरक्षक,गट-अ (कनिष्ठ श्रेणी) या संवर्गातून 
विभागीय वन अधिकारी, गट-अ (वरिष्ठ श्रेणी) या संवर्गात सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात खालील पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नाव व पदनाम पदोन्नतीने पदस्थाना शेरा 
शिडी 2 3 8 
ति . श्री.सुरेश चंद्रराव साळूंखे, विभागीय वन अधिकारी रिक्‍त पदी 


सहायक वनसंरक्षक (मुल्यांकन- | (मुल्यांकन), पुणे 
२) मुल्यांकन विभाग, पुणे. 


२. | श्री.जगदिशा लक्ष्मणराव शिदे, विभागीय वन अधिकारी (योजना), | Raa पदी 
सहायक वनसंरक्षक, सामाजिक । कोल्हापूर वनवृत्त, कोल्हापूर 
वनीकरण, सातारा 


३. | श्रीमती सोनल हेमंत कामडी विभागीय वन अधिकारी रिक्‍त पदी 
(सोनल प्रल्हाद मते, सहायक । (मुख्यालय), पेंच व्याघ्र प्रकल्प, 
वनसंरक्षक (जेव विविधता), अपर । नागपुर 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, पुर्व 
नागपूर 


४. | श्री.संजय पांडुरंग कडू, सहायक | विभागीय वन अधिकारी (प्रसिध्दी | रिक्‍त पदी 
वनसंरक्षक (तांत्रिक), पुणे. व माहिती - वने) पुणे 


शासन आदेश क्रमांकः क्र.एमएफएस-०३.२३/प्र.क्र.५८/ फ-८ 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नाव व पदनाम पदोन्नतीने पदस्थाना शेरा 

५. | श्री.दिलीप यशवंत भुरके, विभागीय वन अधिकारी (दक्षता), | रिक्‍त पदी 
सहायक वनसंरक्षक-२, पुणे कोल्हापूर वनवृत्त, कोल्हापूर 
मुख्य वनसंरक्षक (शिक्षण व 
प्रशिक्षण) पुणे. 

६. | श्री.संदिप नामदेवराव क्षिरसागर, | विभागीय वन अधिकारी, रिक्‍त पदी 
सहायक वनसंरक्षक (सामाजिक । सामाजिक वनीकरण विभाग, 
वनीकरण), भंडारा. नागपूर 

७. | श्री.जगदिशा नारायण येडलावार, | विभागीय वन अधिकारी (योजना) । रिक्त पदी 
सहायक वनसंरक्षक, (संशोधन । नाशिक वनवृत्त, नाशिक 
केंद्र, जालना वनसंवर्धन तज्ञ, 
औरंगाबाद. 

८. श्री. गजानन विठ्ठल सानप, विभागीय वन अधिकारी, रिक्‍त पदी 
सहायक वनसंरक्षक (प्रादेशिक व | सामाजिक वनीकरण विभाग, धुळे 
कॅम्पा) पालघर, डहाणू वन 
विभाग. 

९. | श्री.मंगेश गोविदराव Sst, उपसंचालक बोर व्याघ्र प्रकल्प, | रिक्‍त पदी 
सहाय्यक वनसंरक्षक (वन्यजीव), वर्धा 
सेळू घटक (उमरेड HSH 
अभयारण्य) मुख्य वनसंरक्षक 
(वन्यजीव), पेंच राष्ट्रीय उद्यान, 
नागपूर 

7 ०.| श्री.सुहास रतिलाल पाटील, विभागीय वन अधिकारी रिक्‍त पदी 
सहाय्यक वनसंरक्षक (कार्य (मुल्यांकन), नाशिक 
आयोजना), कार्य आयोजना 
विभाग, धुळे 

षु १. श्री.संजय विश्राम पाटील, विभागीय वन अधिकारी, रिक्‍त पदी 
सहाय्यक वनसंरक्षक-२, सामाजिक वनीकरण विभाग, 
सामाजिक वनीकरण जळगांव, । गाव 
वन विभाग जळगांव 


पृष्ठ १२ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः क्र.एमएफएस-०३.२३/प्र.क्र.५८/ फ-८ 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नाव व पदनाम पदोन्नतीने पदस्थाना शेरा 

१२. श्री.सुरेंद्र तुकाराम काळे, विभागीय वन अधिकारी (प्रशासन), | रिक्‍त पदी 
सहायक वनसंरक्षक प्र.मु.व.स. यांचे कार्यालय 
(जेवविविधता), पुणे. (सामाजिक वनीकरण) पुणे 

93.) श्री.मकरंद WHIT गुजर, विभागीय वन अधिकारी, रिक्‍त पदी 
सहाय्यक वनसंरक्षक (जंकास व | सामाजिक वनीकरण विभाग, 
कॅम्पा), पुसद वनविभाग, पुसद | डवार 

१४. श्री.श्रीकांत सुभाष पवार, विभागीय वन अधिकारी रिक्‍त पदी 
सहायक वनसंरक्षक (वनीकरण व | (वन्यजीव), सहयाद्री व्याघ्र 
वन्यजीव), मध्य चांदा, वन प्रकल्प,कोल्हापूर यांचे 
विभाग, चंद्रपूर. कार्यालय,कोल्हापूर 

be q 

qy,| श्री. प्रदिप एकनाथ पाटील, विभागीय वन अधिकारी (दक्षता) । रिक्‍त पदी 
सहायक वनसंरक्षक (रोहयो व =| ठाणे वनवृत्त, ठाणे 
वन्यजीव), गोंदिया वनविभाग, 
गोंदिया. 

१६. श्री.अमोल पांडुरंग थोरात, विभागीय वन अधिकारी (संशोधन), | रिक्‍त पदी 
सहाय्यक वनसंरक्षक (भिमाशंकर | पुणे 
अभयारण्य), मानेगाव मंचर मुख्य 
वनसंरक्षक (वन्यजीव), पुणे. 

१७. श्री.प्रश्ञांत पोपटराव वरुडे, विभागीय वन अधिकारी, रिक्‍त पदी 
सहाय्यक वनसंरक्षक-१, सामाजिक वनीकरण विभाग, 
(सामाजिक वनीकरण) जालना. । सांगली 

१८. श्री.राजेंद्र रामदास सदगीर, विभागीय वन अधिकारी (दक्षता), । रिक्‍त पदी 
सहाय्यक वनसंरक्षक (तेंदु व धुळे वनवृत्त, धुळे 
कॅम्पा), गोंदिया वन विभाग, 
गोदिया. 

१९. श्री. सुहास गेनभाऊ बढेकर, उप | विभागीय वन अधिकारी, रिक्‍त पदी 
संचालक (शिक्षण-३), चंद्रपुर सामाजिक वनीकरण विभाग, वर्धा 
विकास, प्रशासन व व्यवस्थापन 
प्रबोधीनी (वने) चंद्रपुर 


पृष्ठ १२ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः क्र.एमएफएस-०३.२३/प्र.क्र.५८/ फ-८ 


अ.क्र. अधिकाऱ्यांचे नाव व पदनाम पदोन्नतीने पदस्थाना शेरा 

२०.  श्री.हेमंत यडावंत SAT, संचालक, वन प्रशिक्षण संस्था, रिक्‍त पदी 
सहाय्यक वनसंरक्षक (फिरते पाल 
पथक) यावल अभयारण्य, यावल 
वनसंरक्षक वन्यजीव नाशिक. 

२१. श्री.भरत बाबुराव शिदे, सहाय्यक | अपर निदेशक, कुडंल विकास, | रिक्त पदी 
वनसंरक्षक-१, सामाजिक प्रशासन व व्यवस्थापन प्रबोधीनी 
वनीकरण, जळगांव. (वने) कुडंल 

२२. श्रीमती अश्विनी संतोष खोपडे, । विभागीय वन अधिकारी रिक्‍त पदी 
सहायक वनसंरक्षक (जंकास व  । (मुल्यांकन), औरंगाबाद 
कॅम्पा), पश्चिम भाग, नाशिक. 

२३. श्री.राजेंद्र पुंडलिक नाळे, विभागीय वन अधिकारी, रिक्‍त पदी 
सहायक वनसंरक्षक (रोहयो =| सामाजिक वनीकरण विभाग, 
कॅम्पा), कन्नड,औरंगाबाद परभणी 
वनविभाग. 

२४. श्री. गणेश रामहरी रणदिवे, विभागीय वन अधिकारी, रिक्‍त पदी 
सहाय्यक वनसंरक्षक, कळसूबाई | सामाजिक वनीकरण विभाग, 
हरिश्चंद्रगड अभयारण्य, वन्यजीव | नाशिक 
विभाग, नाशिक. 

२५. श्री.अशोक राम पऱ्हाड, विभागीय वन अधिकारी, रिक्‍त पदी 
उपसंचाळक-३, वनप्रशिक्षण सामाजिक वनीकरण विभाग, 
संस्था, चिखलदरा. वाशिम 

२६. श्रीमती आज्या गौतम APT, विभागीय वन अधिकारी, रिक्‍त पदी 
सहायक वनसंरक्षक (प्रादेशिक), । सामाजिक वनीकरण विभाग, पुणे 
भोर वनविभाग, भोर. 

२७. श्री. सोनल भिमराव ASH, विभागीय वन अधिकारी (वनसंपत्ती | रिक्‍त पदी 
सहाय्यक वनसंरक्षक (रोहयो), सर्वेक्षण), कार्य आयोजना विभाग, 
गडचिरोली. गडचिरोली 

२८. FRG दादाराव तलमले, विभागीय वन अधिकारी (कॅम्पा) रिक्‍त पदी 
सहाय्यक वनसंरक्षक सामाजिक । प्रमुवस (वबप्र) कार्यालय, नागपूर 
वनीकरण विभाग, नागपूर. 


पृष्ठ १२ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः क्र.एमएफएस-०३.२३/प्र.क्र.५८/ फ-८ 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नाव व पदनाम पदोन्नतीने पदस्थाना शेरा 

२९. श्री.विश्वासराव (बापु) केराप्पा विभागीय वन अधिकारी, रिक्‍त पदी 
करे, उपविभागीय वन अधिकारी, | सामाजिक वनीकरण विभाग, 
उमरखेड, पुसद वनविभाग.  । SEAT sIIs 

३०.| श्री. नितीन चंद्रभान गोडाणे, विभागीय वन अधिकारी (योजना), | Rea पदी 
सहायक वनसंरक्षक-१, प्रमुवस (वबप्र) कार्यालय, नागपूर 
(सामाजिक वनीकरण), 
अमरावती. 

३१. श्री.विपुल अमरसिग राठोड, विभागीय वन अधिकारी, रिक्‍त पदी 
सहायक वनसंरक्षक (तेंदू), सामाजिक वनीकरण विभाग, 
वाशिम वनविभाग. बुलढाणा 

३२. श्रीमती प्रणिता aera पारधी, | विभागीय वन अधिकारी, रिक्‍त पदी 
सहायक वनसंरक्षक(जंकास), सामाजिक वनीकरण यवतमाळ 
यवतमाळ वनवृत्त, यवतमाळ. 

३३. श्री. अमितराज रमेश जाधव, विभागीय वन अधिकारी, रिक्‍त पदी 
सहायक वनसंरक्षक, सामाजिक । सामाजिक वनीकरण विभाग, 
वनीकरण, नंदुरबार. लातूर 

३४. श्री.अमोल बाबासाहेब गर्कल, विभागीय वन अधिकारी, रिक्‍त पदी 
सहायक वनसंरक्षक (वनीकरण व | (प्रादेशिक) बीड वनविभाग,बीड 
वन्यजीव), अहमदनगर 
वनविभाग, स्थित राहुरी. 

३५. श्रीमती तृप्ती आनंदराव निखाते, | संचालक, वन प्रशिक्षण संस्था, रिक्‍त पदी 
सहायक वनसंरक्षक (वन्यजीव) | जालना 
वन्यजीव वनविभाग, नाशिक, 
नांदुर मध्यमेश्वर स्थित निफाड. 

३६. श्रीमती गिरीजा नरेंद्र देसाई, विभागीय वन अधिकारी, रिक्‍त पदी 
सहायक वनसंरक्षक, सामाजिक । सामाजिक वनीकरण विभाग, 
वनीकरण-२, कोल्हापूर. रत्नागिरी 

३७.| श्रीमती पुष्पा परसराम पवार, विभागीय वन अधिकारी, रिक्‍त पदी 
उपसंचालक (शिक्षण-१), सामाजिक वनीकरण विभाग, 
वनप्रशिक्षण संस्था, जालना. हिंगोली 


पृष्ठ १२ पैकी ५ 


शासन आदेश क्रमांकः क्र.एमएफएस-०३.२३/प्र.क्र.५८/ फ-८ 


अ.क्र. अधिकाऱ्यांचे नाव व पदनाम पदोन्नतीने पदस्थाना शेरा 

३८. श्री.नितेश शांकर देवगडे, विभागीय वन अधिकारी (वन्यजीव | Raa पदी 
उपविभागीय वन अधिकारी, प्रबंधक-२), प्रधान मुख्य 
आलापल्ली. वनसंरक्षक (वबप्र), कार्यालय 

३९. श्रीमती विद्या प्रभाकर वसव, विभागीय वन अधिकारी तथा रिक्‍त पदी 
सहाय्यक वनसंरक्षक (मुल्यांकन) | वनसंवर्धन तज्ञ, चंद्रपूर 
विभाग, यवतमाळ 

४०. श्री.राजीव बापुसाहेब घाटगे, विभागीय वन अधिकारी (योजना) । Rea पदी 
सहाय्यक वनसंरक्षक, ठाणे वनवृत्त, ठाणे 
सामाजिक वनीकरण विभाग, 
ठाणे 

४१. श्री.दिगंबर मनोहर दहिबांवकर, | संचालक, वन प्रशिक्षण संस्था, रिक्‍त पदी 
सहायक वनसंरक्षक (उत्तर), शहापूर 
येऊर. 

४२. श्री.राजेंद्र तातोबा मगदुम, विभागीय वन अधिकारी, रिक्‍त पदी 
सहायक वनसंरक्षक (कांदळवन | सामाजिक वनीकरण विभाग, 
संरक्षण), मुंबई सिंधुदूर्ग 

४३.। श्रीमती लिना राजेश्वर आदे, विभागीय वन अधिकारी, महाराष्ट्र | रिक्‍त पदी 
सहायक वनसंरक्षक (रोहयोव  । राज्य, प्राणीसंग्रहालय 
अतिक्रमण निर्मुलन), अमरावती । प्राधीकरण,नागपूर 
वन विभाग, स्थित मोर्शी. 

४४. श्री. सुजित नामदेव नेवसे, विभागीय वन अधिकारी, रिक्‍त पदी 
सहायक वनसंरक्षक (तांत्रिक, । सामाजिक वनीकरण विभाग, 
धुळे. जालना 

४५.| श्री.संजय शिवाजीराव मोरे, विभागीय वन अधिकारी (योजना) । Red पदी 
सहायक वनसंरक्षक (जंकास व धुळे वनवृत्त,धुळे 
कॅम्पा), पूर्व भाग नाशिक. 

४६.। श्रीमती मुक्ताबाई विश्‍वनाथ संचालक, वन प्रशिक्षण संस्था, रिक्‍त पदी 
टेकाळे, सहायक वनसंरक्षक, चिखलदरा 
सामाजिक वनीकरण, यवतमाळ. 

४७. श्री.महेश छगन खोरे, सहायक । विभागीय वन अधिकारी, रिक्‍त पदी 
वनसंरक्षक (जंकास, जमिन, सामाजिक वनीकरण, अकोला 
कॅम्पा),चंद्रपूर उप संचालक, 
कोअर ताडोबा-अंधारी व्याघ्र 
प्रकल्प, चंद्रपूर. 


पृष्ठ १२ पैकी ६ 


शासन आदेश क्रमांकः क्र.एमएफएस-०३.२३/प्र.क्र.५८/ फ-८ 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नाव व पदनाम पदोन्नतीने पदस्थाना शेरा 

४८. श्री.गणेश निवृत्ती पाटोळे, विभागीय वन अधिकारी (दक्षता)  । रिक्‍त पदी 
सहाय्यक वनसंरक्षक (वन्यजीव- । गडचिरोली वनवृत्त, गडचिरोली 
१) चांदोली राष्ट्रीय उद्यान 
विभागीय वनअधिकारी 
(वन्यजीव) चांदोली यांचे 
कार्यालय स्थित कराड. 

४९. श्री.उत्तम महादेव फड, सहायक | विभागीय वन अधिकारी Raa पदी 
वनसंरक्षक (रोहयो व वन्यजीव) । (वन्यजीव), टिपेठइवर अभयारण्य, 
यवतमाळ वनविभाग, यवतमाळ. | पांढरकवडा 

५०. श्री.अमोल गौराम जाधव, विभागीय वन अधिकारी(योजना) | रिक्‍त पदी 
सहायक वनसंरक्षक (जंकास व = | यवतमाळ वनवृत्त, यवतमाळ 
कॅम्पा), शहापूर वनविभाग, 
शहापूर. 

५१. श्रीमती रामेश्‍वरी अशोक बोंगाळे, | प्रसिध्दी व माहिती अधिकारी, रिक्‍त पदी 
सहाय्यक वनसंरक्षक (तांत्रिक । नागपूर, प्रमुवस (वबप्र) कार्यालय, 
सहाय्यक), अपर प्रधान मुख्य । नागपूर 
वनसंरक्षक (पश्चिम) मुंबई यांचे 
कार्यालय. 

५२. श्रीमती निकीता जयराम चौरे, विभागीय वन अधिकारी (दक्षता) । रिक्‍त पदी 
सहायक वनसंरक्षक (तेंदू), चंद्रपुर वनवृत्त, चंद्रपूर 
चंद्रपूर वनविभाग. 

५३. श्री.संदिप बाबु चव्हाण, विभागीय वन अधिकारी, रिक्‍त पदी 
उप विभागीय वन अधिकारी, सामाजिक वनीकरण विभाग, 
यवतमाळ वनविभाग, स्थित नांदेड 
दारव्हा. 

५४. श्री.अनंता नामदेव डिंगोळे, विभागीय वन अधिकारी (दक्षता)  । रिक्‍त पदी 
सहायक वनसंरक्षक (जंकास व । यवतमाळ वनवृत्त, यवतमाळ 
कॅम्पा), यवतमाळ वनविभाग, 
यवतमाळ. 

Gy | श्री.श्रीनिवास लिंगन्ना विभागीय वन अधिकारी, रिक्‍त पदी 
लखमावाड, सहायक वनसंरक्षक | सामाजिक वनीकरण विभाग, बीड 
(रोहयो व वन्यजीव), नांदेड 
वनविभाग, नांदेड . 


पृष्ठ १२ पैकी ७ 


शासन आदेश क्रमांकः क्र.एमएफएस-०३.२३/प्र.क्र.५८/ फ-८ 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नाव व पदनाम पदोन्नतीने पदस्थाना शेरा 
५६.) श्री.विनायक भालचंद्र पुराणिक, । विभागीय वन अधिकारी (विस्तार), | रिक्‍त पदी 
सहायक वनसंरक्षक-३, प्रधान | Waa यांचे कार्यालय (सामाजिक 
मुख्य वनसंरक्षक (सामाजिक वनीकरण) पुणे 
वनीकरण), यांचे कार्यालय, पुणे. 
५७. श्रीमती संगिता मधुकर निरफळ, | विभागीय वन अधिकारी रिक्‍त पदी 
सहायक वनसंरक्षक (तांत्रिक), । (वनोपयोग), प्रमुवस (वबप्र) 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कार्यालय, नागपूर 
(संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण) 
कार्यालय पुणे. 
५८.| श्री.दादा विष्णु राऊत, विभागीय वन अधिकारी रिक्‍त पदी 
प्रकाष्ठ निष्कासन अधिकारी (मुल्यांकन), यवतमाळ 
(संरक्षण व अतिक्रमण निर्मुलन), 
गोंदिया वनविभाग, नवेगाव. 
Ge.) Sate गोपीनाथ चांदेवार, विभागीय वन अधिकारी, महाराष्ट्र | रिक्‍त पदी 
सहायक वनसंरक्षक (मुल्यांकन), | निसर्ग पर्यटन विकास मंडळ 
नागपूर वनसंरक्षक (मुल्यांकन), । नागपुर 
नागपूर यांचे कार्यालय. 
go.) श्रीमती प्रियंका frost बर्ग विभागीय वन अधिकारी (संरक्षण), | रिक्‍त पदी 
(प्रियंका प्रकाशराव fare), प्रमुवस (वबप्र) कार्यालय, नागपूर 
सहाय्यक वनसंरक्षक (तांत्रिक 
सहाय्यक), वनसंरक्षक व 
संचालक, संजय गांधी राष्ट्रीय 
उद्यान, बोरिवली 
६१. श्री.श्रीनिवास कृष्णात पाचगावे, । विभागीय वन अधिकारी (सर्वेक्षण व | रिक्‍त पदी 
उपसंचालक-२, चंद्रपूर विकास, | संनियंत्रण) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
प्रशासन, व व्यवस्थापन प्रबोधिनी | (वन्यजीव), नागपूर 
(वने), चंद्रपूर. 
६२. श्री.किरण दिनकर पाटील, विभागीय वन अधिकारी (दक्षता), । रिक्‍त पदी 
सहाय्यक वनसंरक्षक (रोहयो व । अमरावती वनवृत्त, अमरावती 
वन्यजीव), पेंच व्याघ्र प्रकल्प, 
नागपूर. 


पृष्ठ १२ पैकी ८ 


शासन आदेश क्रमांकः क्र.एमएफएस-०३.२३/प्र.क्र.५८/ फ-८ 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नाव व पदनाम पदोन्नतीने पदस्थाना शेरा 

६३. श्री.संदिप अर्जुन गवारे, सहायक | विभागीय वन अधिकारी (रोहयो) | रिक्‍त पदी 
वनसंरक्षक (वन्यजीव), कोयना । प्रमुवस (वबप्र) कार्यालय, नागपूर 
उपसंचालक सह्याद्री व्याघ्र 
प्रकल्प यांचे कार्यालय स्थित 
कराड. 

६४. श्री. तुषार हरिश्चंद्र ढमढेरे, विभागीय वन अधिकारी, रिक्‍त पदी 
सहायक वनसंरक्षक (वन्यजीव- । सामाजिक वनीकरण विभाग, 
२), चांदोली राष्ट्रीय उद्यान, गोंदिया 
विभागीय वन अधिकारी 
(वन्यजीव), चांदोली यांचे 
कार्यालय, स्थित कराड . 

६५. श्रीमती रुपाली तुकाराम भिंगारे, | विभागीय वन अधिकारी रिक्‍त पदी 
प्रशिक्षक निदेशक-१ प्रशासन व । (जेवविविधता), म.रा. जैवविविधता 
व्यवस्थापन प्रबोधीनी (वने), मंडळ,नागपूर 
कुडंल. 

६६. श्रीमती शुभांगी दत्तात्रय चव्हाण, | विभागीय वन अधिकारी (योजना) । रिक्‍त पदी 
सहायक वनसंरक्षक (सामाजिक । चंद्रपुर वनवृत्त, चंद्रपूर 
वनीकरण), चंद्रपूर. 

६७. श्री.गणेश अंबादास झोळे, विभागीय वन अधिकारी, रिक्‍त पदी 
सहाय्यक वनसंरक्षक, यावळ सामाजिक वनीकरण विभाग, 
अभयारण्य वन्यजीव विभाग, गडचिरोली 
नाशिक 

६८.। श्री.मच्छींद्र भास्कर थिगळे, विभागीय वन अधिकारी रिक्‍त पदी 
प्रकाष्ठ निष्कासन अधिकारी, (मुल्यांकन), चंद्रपूर 
वणी स्थित पांढरकवडा वन 
विभाग. 

६९. श्रीमती मनिषा धोडिराम भिंगे, । अपर संचालक, चंद्रपुर वन रिक्‍त पदी 
उपसंचालक-१ चंद्रपुर विकास, | प्रशासन विकास व व्यवस्थापन 
प्रशासन व व्यवस्थापन प्रबोधीनी | प्रबोधिनी, चंद्रपूर 
(वने) चंद्रपुर . 

vo.) श्री.विष्णु जयराम गायकवाड,  । विभागीय वन अधिकारी रिक्‍त पदी 
सहाय्यक वनसंरक्षक (कक्ष-१), । (मुल्यांकन), नागपूर 
पुणे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
सामाजिक वनीकरण, पुणे 


पृष्ठ १२ पैकी ९ 


शासन आदेश क्रमांकः क्र.एमएफएस-०३.२३/प्र.क्र.५८/ फ-८ 


अ.क्र. अधिकाऱ्यांचे नाव व पदनाम पदोन्नतीने पदस्थाना शेरा 
७१. श्री.लक्ष्मण अरुण आवारे, विभागीय वन अधिकारी, रिक्‍त पदी 
सहाय्यक वनसंरक्षक (रोहयो, सामाजिक वनीकरण विभाग, 
वन्यजीव, कॅम्पा व संयुक्त वन  । भंडारा 
व्यवस्थापन), सोलापूर वन 
विभाग,सोलापुर. 
७२. श्री. अतुल रामभाऊ देवकर, विभागीय वन अधिकारी (वन्यजीव) | रिक्‍त पदी 
सहायक वनसंरक्षक, (तेंदू व नवेगाव नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प, 
कॅम्पा), नागपूर वनविभाग, गोंदिया 
नागपूर. 
७३. श्री. बापू छगन येळे, सहाय्यक  । विभागीय वन अधिकारी, रिक्‍त पदी 
वनसंरक्षक (जंकास-२), चंद्रपूर सामाजिक वनीकरण विभाग, 
उपसंचालक, बफर ताडोबा cr 
अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर 
७४. श्री. सचिन उत्तम शिदे, सहायक । विभागीय वन अधिकारी (ताडोबा- । रिक्‍त पदी 
वनसंरक्षक (वन्यजीव) अकोळा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प-२), चंद्रपुर 
वन्यजीव विभाग, अकोला. 
७५. श्री. नंदकिशोर रघुवीर राऊत, । विभागीय वन अधिकारी (तेंदू), रिक्‍त पदी 
उपसंचालक-१, वनप्रशिक्षण गडचिरोली वनवृत्त, गडचिरोली 
संस्था, जालना. 
७६. श्रीमती शिल्पा रमेश देवडकर  । विभागीय वन अधिकारी (योजना), | रिक्‍त पदी 
(शिल्पा बापुराव रुपनवर), नागपूर वनवृत्त, नागपूर 
सहायक वनसंरक्षक, पुणे वृत्त, 
(निर्देशन विभाग) सामाजिक 
वनीकरण विभाग, पुणे. 


२. वरील अधिकाऱ्यांना निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार खालील अटींच्या अधीन 
राहून पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


)॥ मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दि.०४/०८/२०१७ रोजी 
दिलेल्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विठोष 


पृष्ठ १२ पैकी १० 


शासन आदेश क्रमांकः क्र.एमएफएस-०३.२३/प्र.क्र.५८/ फ-८ 


अनुमती याचिका क्र. २८३०६/२०१७ च्या निर्णयाच्या अधिन राहून प्राप्त मान्यतेस अनुसरुन 
तसेच सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.०७/०५/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयामधीळल 
सुचनांनुसार निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


वरील अधिकाऱ्यांची पदोन्नती ही सहायक वनसंरक्षक, गट-अ (कनिष्ठ श्रेणी) संवर्गाच्या 
अंतिम जेष्ठतेच्या व त्यामध्ये होणाऱ्या बदलांच्या अधीन राहील व या पदोन्नतीमुळे वरील 
अधिकाऱ्यांना सदर पदोन्नतीच्या दिनांकापासून जेष्ठतेचा हक्क मागता येणार नाही. 


॥) सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 


निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाजेष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार 
नाही. 


iv) महाराष्ट्र नागरी सेवा (जेष्ठतेचे विनियमन), नियमावली २०२१ मधील नियम २ (ड) मधील 


v) 


vi) 


vii) 


३. 


तरतुदीनुसार, पदोन्नतीने नियुक्‍ती होणाऱ्या सदर अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीचे आदेडा निर्गमित 
झाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या विहित मुदतीमध्ये रुजू होणे आवश्‍यक राहील. 


शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३१०/का-१२, 
दि.१५/१२/२०१७ मधीळ तरतुदीनुसार विभागीय पदोन्नती समितीच्या बैठकीच्या दिनांकाला 
निलंबित आहेत किंवा त्यांचेविरुद्ध शिस्तभंग विषयक कार्यवाहीच्या अनुषंगाने दोषारोप 
बजावून शिस्तभंग विषयक कार्यवाही चाळू झालेली आहे किंवा या अधिकार्‍्यांविरूद्ध 
फौजदारी आरोपाचे न्यायालयीन प्रकरण प्रलंबित आहेत sar अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या 
प्रकरणात विभागीय पदोन्नती समितीने त्यांची गोपनीय अभिलेखाच्या व इतर सेवाप्रवेश 
नियमाच्या तरतुदींच्या अनुषंगाने पात्रता तपासळी असून या अधिकाऱ्यासंदर्भात विभागीय 
पदोन्नती समितीने केलेले मुल्यमापन आणि दिलेली प्रतवारी स्वतंत्र पाकीटात मोहरबंद 
करून ठेवण्यात आली आहे. 


सदर अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेली तात्पुरती पदोन्नती कोणतीही पुर्व सूचना वा नोटिस न 
देता रद्द करण्याचा अधिकार झासन राखून ठेवीत आहे. 


सदर पदोन्नती मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई / नागपूर / औरंगाबाद तसेच 
मा.उच्च न्यायालय/ मा.सर्वोच्च न्यायालय इत्यादी ठिकाणी जेष्ठतेबाबत काही दावे / 
याचिका दाखल केळे असल्यास, सदर प्रलंबित याचिकेच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहील. 


पदोन्नत सहायक वनसंरक्षकांचा सध्याचा कार्यभार तसेच अतिरिक्‍त कार्यभार असल्यास सदर 


कार्यभार इतर सहायक वनसंरक्षकांकडे सोपवून सदर अधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही 


संबंधित मुख्य वनसंरक्षक/ वनसंरक्षक यांनी करावी. तसेच पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी कार्यमुक्त केल्यानंतर 


तात्काळ पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर व्हावे. पदोन्नतीच्या आदेशानंतर विहित मुदतीत ते पदस्थापनेच्या 


ठिकाणी हजर झाले नाहीत, तर त्यांना सदर पदोन्नतीमध्ये स्वारस्य नाही असे गृहित धरुन शासन 
निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, दि.३०/०४/१९९१ व दि.१२/०९/२०१६ मधील नमूद तरतुदीनुसार 


शासनस्तरावरुन त्यांची पदोन्नती रद्द करण्यात येईल. तसेच पदोन्नती नाकारणाऱ्या अधिकाऱ्यांना 


आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत लाभ दिला असल्यास तो तात्काळ थांबविण्यात यावा याची नोंद घ्यावी. 


पृष्ठ १२ पैकी ११ 


शासन आदेश क्रमांकः क्र.एमएफएस-०३.२३/प्र.क्र.५८/ फ-८ 


8. 


पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्याने विभागीय वन अधिकारी, गट-अ (वरिष्ठ श्रेणी) पदाचा कार्यभार 


ग्रहण केल्यावर वेतन निश्चितीचा विकल्प तात्काळ द्यावा. असा विकल्प न दिल्यास, त्यांची वेतन निश्चिती 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियमावली १९८१ मधीळ नियम क्र.११ (१) (ए) नुसार पदोन्नतीचा दिनांक 


विचारात घेऊन करण्यात यावी. 


ष्‌. 


सदर शासन आदेशा, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२३०८०४१८३९४३०२१९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


BHAGWAN 
MARUTI 
SAWANT 


Digitally signed by BHAGWAN MARUTI SAWANT. 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
FOREST DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8ee89eb0aec64f8bcObdf8d85ddb4706d3Sabd8b73c618e 
114ee98d5c9ecf57b, 

pseudonym=6A69B309A628 1 D99F5A420A268723ECEGA8B4A60, 
serialNumber=C7DBA1C6B5F7 AB2A6CABC4F7EAD8CFA74F8F7A0 
FADCAC76D8F1CF22569F 16BD3, cn=BHAGWAN MARUTI SAWANT 
Date: 2023.08.04 18:44:01 +05'30" 


(भगवान सावंत) 
उप सचिव (वने), महसूल व वन विभाग 


मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

मा.उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण, म.रा., पुणे. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक), नागपूर. 

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण), पुणे 


८. सर्व अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक /सर्व मुख्य वनसंरक्षक / वनसंरक्षक (प्रादेशिक / वन्यजीव) 
महालेखापाल, पमहाराष्ट्र-१/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर 


qo, 
११. 
१२. 
१३. 
१७. 
१५. 
१६. 


१७ 


सर्व वनसंरक्षक सामाजिक वनीकरण 

सर्व उपवनसंरक्षक 

मा. मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव 

उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या.-१२), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

प्रधान सचिव (वने) यांचे स्वीय सहाय्यक. 


. निवड नस्ती (फ-८ कार्यासन) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


संबंधित अधिकारी / प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), म.रा.नागपूर यांचे मार्फत. 


पृष्ठ १२ पैकी १२ 


